सन 2020-29 पासून पूर्व व्यावसायिक 
अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या 
तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित 
तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : १) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दिनांक १० मे,२०१८. 
२) विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दि. १२ जुन, 
2020 व दि.२८ जुलै,२०२०. 
३) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय यांचे पत्र क्र.८ 
पुव्याद्विव्यअमान्यता/२०२०-२१/२०२०/४५, दि.०२ ऑगस्ट,२०२०. 


प्रस्तावना : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यासाठीच्या ऑनलाईन प्रमाणित कार्यपध्दतीस 
विभागाच्या वरील संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १० मे,२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली. 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमास मान्यता 
देण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीस संदर्भ क्र २ येथील दिनांक १२ जुन,२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता 
देण्यात आली. तद्नंतर कोविड-१९ च्या परिस्थितीमुळे लॉकडाउन असल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२०- 
२१ साठी सुधारित कालबध्द कार्यक्रमास संदर्भ क्र २ येथील दि.२८ जुले,२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
मान्यता देण्यात आली. 


सन २०२०-२१ करीता पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्याकरीता विहीत मुदतीत (दि.०४ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत) ज्या संस्थांनी शासनाच्या 
vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर मान्यतेकरीता अर्ज केले होते व व्यवसायास आव्यक सर्व सोई- 
सुविधा पूर्ण करुन निरीक्षणाकरीता विनंती केली होती अशा संस्थांचा निरीक्षण कार्यक्रम शासकीय 
औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांनी नेमलेल्या समित्यांमार्फत पूर्ण करण्यात आला आहे.सदर निरीक्षण 
समित्यांनी त्याचे निरीक्षण अहवाल vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर अपलोड केले आहेत.त्यातील 
जे अहवाल तपासुन निरीक्षण समित्यांनी मान्यतेकरीता शिफारस केली आहे असे व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम संस्थांचे १०२ व पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे ०२ अहवाल संचालनालयाच्या लॉगइन 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 


वर उपलब्ध झाले आहेत.ज्या संस्थांची निरीक्षण समितीने ठिफारस केलेली नाही san संस्था 
पुढील सत्राकरीता पुर्ननिरीक्षणाकरीता अर्ज करु शकतात. 


त्यानुसार पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील द्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडयाकरीता प्राप्त झालेल्या अर्जाची संचाळनालयास्तरावर छाननी करून 
संचालनालयाकडून योग्य त्या शिफारशीसह प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ०२ ऑगस्ट,२०२० 
च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सन २०२०-२१ पासुन पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 
स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय : 


सन २०२०-२१ पासुन पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नवीन/अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शैक्षणिक संस्थांकडून ई-मेलव्दारे प्राप्त दस्तावेजांची छाननी करुन त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पुर्तता करणाऱ्या ७७ संस्थांना व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरीता 
संचाळनालयाकडुन शिफारस करण्यात आली आहे त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ 
मध्ये सोबत जोडले आहे. तसेच, पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता संचाळलनालयाकडुन 
शिफारस करण्यात आलेल्या ०२ संस्थांचा तपशिल प्रपत्र “ब” मध्ये सोबत जोडले आहे. 


अटीव शार्ती:- 


१. संबंधित संस्थेस माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ मध्ये नमुद केलेल्या सर्व अटी व शतींची 
पुर्तता करणे बंधनकारक राहील. परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेला माध्यमिक शाळा 
सहिता व एम.ई.पी.एस. नियम १९८१ नुसार आवश्यक ते सर्व लेखे संस्था स्तरावर ठेवणे 
बंधनकारक राहील.संस्थेने माध्यमिक शाळा सहितेतील नियमांचे पालन न केल्यास अथवा 
शासनाने व संचालनालयाने दिलेल्या आदेशाचे, परिपत्रकाचे पालन न केल्यास संस्थेची 
मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

२. मान्य अभ्यासक्रमांच्या नविन/अधिकच्या तुकडया सुरु करण्यास कायमस्वरुपी 
विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही,भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान 
अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. 


३. मान्य अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांना शासन/संचालनालय/संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील संबंधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणा-या आदेशांचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 


४. शासनाने वेळोवेळी निश्चित केळेळे शिक्षण शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारणे संस्थेस 
बंधनकारक राहील.संस्थेस कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारता 
येणार नाही. 

५. “कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता मिळालेले पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम/--२ 
स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम”असा सूचनाफलक संस्थांनी दर्शनी भागावर 
लावणे बंधनकारक राहील.सूचना फळकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांची संख्या व 
मंजूर प्रवेशक्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. 

६. सदर अभ्यासक्रमांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमाकरीता संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा /वेतन व 
तद्‌नुषंगिक बाबींची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.याबाबत शासन कोणतीही 
जबाबदारी घेणार नाही. 

७. मंजूर अभ्यासक्रमाकरीता आवश्‍यक शिक्षकीय कर्मचा-यांच्या Pyaar किमान 
शैक्षणिक अर्हता, अनुभव याबाबत संस्थेने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या 
शर्ती) नियमावळी,१९८१ मधील तरतुदींनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेझानुसार तात्काळ करण्यात यावी व संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी यांनी प्रवेश यादयांना मान्यता देण्यापूर्वी विहीत अर्हताधारक शिक्षकीय 
कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे याची खात्री करावी व त्यानंतरच प्रवेशा 
यादयांना मान्यता दयावी.केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास प्रादेशिक 
कार्यालयामार्फत सादर करावा. 

८. भविष्यात सदरचे अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत किंवा त्यात काही बदल करण्याबाबत 
शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तो विनाअट व विनाविलंब संस्थेने अंमळात आणणे 
आवश्यक राहील. 

९. अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांमधील प्रवेश्ाकरीता,शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
सामाजिक/समांतर आरक्षण व इतर नियमांचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करावे व 
गुणानुक्रमे प्रवेश देण्यात यावेत. 

.अभ्यासक्रमांना मंजूरी मिळाल्यानंतर सदर अभ्यासक्रम संस्थेत सुरू केल्याची माहिती 

संस्थेने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळास तात्काळ दयावी व 

त्याबाबतची अनुषंगिक कार्यवाही करावी. 

ARIA देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नविन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रति 

तुकडी yo इतकी असुन,मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास अऱ्या 

तुकडया सुरू ठेवण्याकरीता संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिका-यांची 

परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

१२.मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरु न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप संपुष्ठात येईल. तद्नंतर संस्थेस सदर 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


१ 


छठ 


१ 


axe) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 


१३.शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा दर्जा व गुणवत्ता उच्च प्रतीचा 
राखण्याच्या दृष्टीने संचालनालय स्तरावरुन नियमितपणे प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षण 
गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रत्येक वर्षी ७५% पेक्षा कमी निकाल असणाऱ्या संस्थेचे प्रत्यक्ष 
निरीक्षण करण्यात येईल. एखाद्या संस्थेचा निकाल सतत ३ वर्षामध्ये ७५% पेक्षा कमी 
असल्यास सदर संस्थेची मान्यता रद्द करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात येईल. 

१४.शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपरोक्‍त अटी व शार्तीमध्ये बदल करण्याचे किंवा नवीन 
अटी व शर्ती अंर्तभूत करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

१५.संबंधित संस्थेने त्यांच्याकडे भाषा/जीवश्ास्त्र इत्यादी विषयाचे शिक्षक, मंजूर केलेल्या 
द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या तुकडीमुळे अतिरिक्‍त ठरणार नाहीत याची खातरजमा करूनच 
विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. 

16. व्यवसाय अभ्यासक्रमांतर्गत मंजूर व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मंजूर तुकडीनुसार मंजूर 
प्रवेशक्षमतेपेक्षा अतिरिक्‍त अनधिकृत प्रवेश करता येणार नाही.याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र 
राज्यात कृषि, Wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील 
अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम,२०१३”* लागू राहील. 


शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रपत्र “अ” व “ब” मध्ये मान्यता दिलेल्या किती संस्थांनी 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले, याबाबत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशित विद्यार्थी संख्या 
याबाबतची माहिती संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी शासनास 
दि. ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००९१११६२६०७९६०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr S Siddharth Kharat 
N, 


Dr Suvarna पाता णत 


20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db4109f1. 
Dr 


Siddharth Kharat "sc": 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३.सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
६.सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
७.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 


८.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, 
मुंबई 

९. मा. अपर मुख्य सचिव ,कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , 
मंत्रालय, मुंबई 


१०.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

१२. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१३. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

१४. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१५. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१६. निवड नस्ती. (व्यशि-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


प्रपत्र अ 
.-- २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन सस्थेंत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शैक्षणिक सत्र २०२०-२०२१ या शैक्षणिक सत्रापासुन मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थाची 
व क मन पडी यादी. = — 
अ.क्र.| विभागाचे | ऑनलाईन मागणी केलेल्या | तुकडयांची 
अभ्यासक्रमाचे संख्या 
नाव 


कॉम्प्युटर सायन्स 


चंद्रपूर द्वारा संचलित डॉ. आंबेडकर ज्युनिअर 
कॉलेज , दिक्षा भुमी , सिव्हील लाईन चंद्रपूर 
४४२४०१ 


नागपूर | ०87१७३६२३1 राष्ट्रीय स्नेही शिक्षण संस्था द्वारा संचलित 
बालाजी कॉन्वेंट हायस्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज 
जवाहर नगर , जुना सुभेदार ले आऊट नागपूर . 
ता. जि. नागपूर ४४००२४ 
2870०0९८५० |एन.डी. पाटील प्रतिष्ठाण द्वारा संचलित ज्ञानदीप क्रॉप सायन्स २ 
इंग्लिश मिडीयम स्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज 
सांगली, विश्रामबाग ता. जि. सांगली 


डोंबिवली (प) ता. कल्याण जि.ठाणे 


औरंगाबाद |?87१७८८५ |गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ लहाण ता. अर्धापुर | इलेक्ट्रॉनिक्स 
जि. नांदेड द्वारा संचलित कै. दिगंबर आवोजी 
देवडे उच्च माध्यमिक विद्यालय मु.पो. लहाण 
ता. अर्धापुर जि. नांदेड 


नागपूर |?87१४३०३1 स्व. धर्मादासजी बन्सीलालजी लाचुरे बहुउद्देशिय | फ्रेश वॉटर फि 
शिक्षण मंडळ नागपूर द्वारा संचलित किड्स मेंटॉर कल्वर 


मुंबई 


ग 
ग्लोबल स्कुल नागपूर , उमरेड रोड , दिघोरी कॉम्प्युटर सायन्स 
नागपूर. 
७ | नागपूर |?87१४३६६ श्री विद्यार्थी सुधार संघ द्वारा संचलित महत्मा गांधी | फ्रेश वाटर thar 
हायस्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज , वायसीसीई कल्चर 
कॅम्पस वानडोंगरी ता हिंगणा जि. नागपूर कॉम्प्युटर सायन्स Li 
मुंबई ।?85००७११ [ai ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ ERT कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित अँचिव्हर हायस्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज 
, जोशी बाग मल्हार नगर , संतोषी माता मंदीर रोड 
कल्याण (वेस्ट) ता. कल्याण जि. ठाणे 
पुणे ।787१८४३३ श्री ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था द्वारा संचलित अण्णा 
साहेब डांगे इंटरनॅशनल स्कुल अँड ज्युनिअर 
कॉलेज इस्लापूर ता. वाळवा जि. सांगली. 


पुणे 
४ ं 2875१७३०६1 ।जान्हवीस मल्टी फाऊंठेडान डोंबिवळीजनगण मन शिळ वि 
विद्यामंदीर अँड ज्युनिअर कॉलेज संस्कृती विहार , |इलेक्ट्रॉनिक्स ca 
डॉ. नेमाडे रोड टेलकॉस वाडी , जुनी डोंबिवळी , | कॉम्प्युटर सायन्स २ 
a 
णे 


२870०0८१३१] 

इंटरनॅशल स्कुल, एसकेपी कॅम्पस बालेवाडी 
मुरकुटेनगर ता. हवेली जि. पुणे . 

सानंद शिक्षण संस्था द्वारा संचलित 

जे. डी . चौधरी ज्युनिअर कॉलेज , वासी, ता. 
समुद्रपुर जि. वर्धा 


2837१७४६१1 


7 
१२ पुणे ।7?87१९१४६ |भिगवन शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित 
कोडीराम सदाशिव क्षिरसागर आर्टस कॉमर्स अँड 
सायन्स ज्युनिअर कॉलेज भिगवन ता. इंदापूर जि. 
पुणे 
१३ | नागपूर ।?85१९७९८1 | आई तुलजाभवानी महीला शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था द्वारा संचलित महर्षी उत्तम स्वामी महाराज 
ज्युनिअर कॉलेज चिंचोलीउ खुर्द पो. गोवारी ता. 
राजुरा. जि. चंद्रपूर 
१४ | औरंगाबाद | ०8१४३७०] |माताजी शिक्षण संस्था द्वारा संचलित महात्मा फुले 
हायर सेकेंडरी आश्रम स्कुल वाघाला , पो. सिडको( 
न्यु. नांदेड) ता. जि. नांदेड 
नागपूर |7?87१७४२२ |मनिषा शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित मेजर 
हेमंत जकाते पब्लीक स्कुल , 
धम्म हुडकेश्वर रोड नागपूर 
औरंगाबाद | २2857००८५१ |हायटेक एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित 
मॉर्डन कॉलेज ऑफ सायन्स , कोकाटेनगर , 
सुतमिल रोड लातुर जि. लातुर 
नागपूर | ?87१९७४० |बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ बामणी द्वारा 
संचलित मांऊट पब्लीक स्कुल अँड ज्युनिअर 
कॉलेज , 
नंदाफाटा ता. कोरपना जि. चंद्रपूर 
पुणे ।7?87००४५७ ।एज्युकेडन करीअर फाऊडेडान द्वारा संचलित नमो 
शिंगं रिम्स ज्युनिअर कॉलेज मुकुंदनगर , ता. जि. पुणे. 
पुणे 


नागपूर |?870०४१५ |संबरंग मल्टीपर्पज एज्युकेडान सोसायटी वर्धा द्वारा 
संचलित सनशाईन ज्युनिअर कॉलेज आदर्श नगर 
सेवाग्राम वर्धा जि. वर्धा 


पु 287१९४७१] |विद्याविकास प्रतिष्ठाण द्वारा संचलित विद्याविकास 
ज्युनिअर कॉलेज , प्रताप नगर सोरेंगांव , धनगांव 
रोड सोलापूर , जि. सोलापूर 


कॉम्प्युटर सायन्स 
al dex fat 
कल्वर 


क्रॉप सायन्स 


कॉम्प्युटर सायन्स 


क्रॉप सायन्स 
Wal dex fat 
कल्वर 


क्रॉप सायन्स 


कॉम्प्युटर सायन्स 


कॉम्प्युटर सायन्स 


Wal dex fat 
कल्वर 


क्रॉप सायन्स 


अमरावती | २857१७३१६1 ।गुणवंतराव उपाख्ये अण्णासाहेब देशमुख चॅरीटेबल 
ट्रस्ट पुसद द्वारा संचलित 
गुणवंतराव देशमुख माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विद्यालय पुसद , ता. पुसद जि. यवतमाळ . 


पुणे ।7?87००४९५ ।महात्मा फुले वस्तीगृह द्वारा संचलित एम. पी. 
ज्युनिअर कॉलेज 
शिवाजीनगर पुणे 


Wal dex fat 
कल्वर 


कॉम्प्युटर सायन्स 


महर्षी विवेकानंद समाजकल्याण संस्था 
अक्कलकोट द्वारा संचलित सौ. सुरेखा कल्याण 
el सेकेंडरी अँड हायर सेकेंडरी स्कुल 

अक्कलकोट , ता . अक्कलकोट जि. सोलापूर 


२४ | मुंबई = | PBFAQWRoT |श्री गणपती अंबाजी लोक सेवा निधी द्वारा संचलित 
तारापुर विद्यामंदीर व ज्युनिअर कॉलेज पी१७ , 
एम. आय.डी. सी. तारापुर, बोईसर जि. पालघर 
२५ पुणे ।॥?85१९७३९॥ ।|जानता राजा बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
द्वारा संचलित विजयसिंह मोहीते पाटील ज्युनिअर 
कॉलेज 
सोलापूर 


२६ |नाशिक ।?85०9६८६३ | प्रवरा मेडीकल ट्रस्ट शेवगांव द्वारा सचलित क्रांप सायन्स 
इंग्लिश मेडीयम स्कुल शेवगांव जि. अहमदनगर 
औरंगाबाद |२85१७२७०॥ | प्रिया बहुउद्देशिय सेवाभावी प्रतिष्ठाण जि. नांदेड ।क्रॉप सायन्स 


२८ |नाशिक ।?35०९५३० | महात्मा फुले एज्युकेशनल कल्वरल अंड स्पोर्टस क्रॉप सायन्स 
मंडळ जामखेड द्वारा संचलित राजमाता जिजाऊ 
हायस्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज खर्डा ,जामखेड 
जि. अहमदनगर 

२९ |मुंबई 287१००५७ |डा. किरण पाटील एज्युकेशनल ट्रस्ट द्वारा कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित सरदार वल्लभभाई पटेल ज्युनिअर 
कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स दहीसर मुबई 

३० पुणे 2870०0०४५१] | महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित |कॉम्प्युटर सायन्स 

wi श्री एच.बी. गिरमे ज्यु. कॉलेज वाणवाडी पुणे 

३१ औरंगाबाद ॥?87१८१६० | प्रेरणा सेवाभावी संस्था द्वारा राजुर द्वारा संचलित ।क्रॉप सायन्स 
श्री गणपती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय 
राजुर जि.जालना 


३२ |नागपूर = | PBFo430QT | अजय बहुउद्देशिय सेवा मंडळ द्वारा संचलित 
Pip सुयश Hide ज्युनिअर कॉलेज नागपूर 

३३ |नागपूर ।?87१७१७७ | जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित 
तेजस्विनी ज्युनिअर कॉलेज कोराडी नागपूर जि. 
नागपूर 

३४ ।|नागपूर ।॥?85१६५६७ | ज्ञान विज्ञान वर्धीनी नागपूर द्वारा संचलित टिप 
टॉप कॉन्वेंट सेंकडरी अँड हायर सेकेंडरी स्कुल 
त्रिमुर्ती नगर नागपूर जि.नागपूर 

३५ |नाशिक ।॥?85०९६१६ श्रीमती रुक्मराणी एज्युकेशन Hea द्वारा 
संचलित विसडम हाय इंदरनॅशनल अँड ज्युनिअर 
कॉलेज नाशिक जि. नाशिक 

३६ |वाशिम  |?850०३१८॥ श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी केनवड द्वारा 
संचलित श्री शिवाजी ज्युनिअर कॉलेज हराल जि. 
वाशिम 


237१७५६६ा क्रांप सायन्स 


श्री विठठल ज्ञानपिठ आरोग्य शिक्षण प्रसारक संस्था 
पंढरपूर द्वारा संचलित विठ्ठल रुक्मीणी गुरुकुल 
विद्यालय अँड ज्युनिअर कॉलेज देगांव जि. पुणे 


क्रॉप सायन्स 


28-१९८५३] 


संचलित स्वामी विवेकानंद ज्युनिअर कालेज 
धानकी ता. उमरखेड जि. यवतमाळ 


३९ औरंगाबाद ।॥?835०९८८५ | श्री गजानन बहुउद्देशिय संस्था नाईक पांगरी द्वारा क्रॉप सायन्स 
संचलित राजे शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विद्यालय रावेगांव ता. बदनापूर जि. जालना 

४० 287१८८५७ |शेतकरी बहुउद्देशिय सामाजिक व शैक्षणिक संस्था क्रॉप सायन्स 
गाडेगोव द्वारा संचलित शिवरत्न ज्युनिअर कॉलेज 
पंढरपुर जि. सोलापूर 

४१ |औरंगाबाद |PBFIC3<¢8T | स्व. प्रभारकरराव माधवराव जाधव सेवाभावी क्रांप सायन्स 
संस्था द्वारा संचलित शाकुंतल ज्युनिअर कॉलेज 
नांदेड 


8 87१७२३८] | शाहाजीराव पाटील प्रतिष्ठाण इंदापूर द्वारा क्रॉप सायन्स 
संचलित एस.बी. पाटील ज्युनिअर कॉलेज पुणे 


४३ |औरंगाबाद |?87१८६९४] | विद्यांचल शिक्षण संस्था द्वारा संचलित रामकृष्ण |क्रांप सायन्स 
पाटील (आर.पी.) ज्युनिअर कॉलेज केलीगव्हाण 
ता. बदनापूर जि. जालना द्वारा संचलित 
SHRM पाटील (आरपी) स्कुल जालना . ता. 
जि. जालना 
fats 3 


अमरावती |२85१४२५० | विर जिवा महाला बहुउद्देशिय संस्था धानकी द्वारा |क्रॉप सायन्स 


४४ fare |।?85१९११० प्रवरा मेडीकल ट्रस्ट द्वारा संचलित प्रवरा मेडीकल ।क्रॉप सायन्स 
ट्रस्ट आर्टस कॉमर्स अँड सायन्स ata जि. 
अहमदनगर 


४५ अमरावती ॥?85१७४१५] | मातोश्री शिक्षण सेवा मंडळ द्वारा संचलित Wat वॉटर foray 
प्राजक्ता कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय  ।कल्वर 
कौलखेडा अकोला 

४६ औरंगाबाद ।॥०87१७७३६ | अभिनव भारत शिक्षण संस्था नांदेड द्वारा संचलित ।क्रॉप सायन्स 
नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉलेज नांदेड ता. जि. 
नांदेड 

so |नाशिक ।?8570०७३७ ।|नाशिक इंस्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स 
संचलित नाशिक प्रेसीडंसी ज्युनिअर कॉजि 

नाशिक ता . जि. नाशिक 
४८ औरंगाबाद ॥२85०८१३० |जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित क्रॉप सायन्स 
नरसिह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय 
उमरदरी ता. मुखेड जि. नांदेड 


बंसराजसिग ठाकुर एज्युकेडान सोसायटी द्वारा 
संचलित निराला उच्च माध्यमिक विद्यालय नागपूर 


Wal dex fat 


Bs नागपूर =| PBFIGCSYT 


कॉम्प्युटर सायन्स 


2877१९८९८1 | श्रीराम ग्रामिण संशोधन व विकास प्रतिष्ठाण द्वारा ।क्रॉंप सायन्स 
संचलित लोकमंगळ ज्युनिअर कॉलेज वडाळा ता. 
जि. सोलापूर पिन ४१३२२२ 


५१ पुणे ।|7?87१९६८१ |कृषी उद्योग मुल शिक्षण संस्था द्वारा संचलित  ।क्रॉप सायन्स 
के.यु. एम. एस.एस. ज्युनिअर कॉलेज खराटी पो. 
५२ | नागपूर | PBFoogooT | स्व. माणिकराव गोविंदराव खडसे ग्रामिण विकास ।फ्रेशा वॉटर फिश 
संस्था द्वारा संचलित ज्ञानभारती ज्युनिअर कॉलेज fara 
पी. ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स 


रोहणी ता. देवळी जि. वर्धा 
मिरा रोड ठाणे, जि. ठाणे 


मुंबई २87१९०२९17 श्री विद्यासागर USHA ट्रस्ट संचलित एस.व्हि. शि 
नागपूर ।?85१७१७४] श्री बालाश्री बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था नागपूर  ।फ्रेशा वॉटर फिश 

द्वारा संचलित राय इग्लिश स्कुल अँड ज्युनिअर = [eae 

कॉलेज नागपूर 


बोरीवली (प) मुंबई 


मुंबई 2२87१७४२३1 श्री विद्यासागर एज्युकेशनल ट्स्ट द्वारा संचलित |कॉम्प्युटर सायन्स 
एस.व्हि.पी. ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड 


कॉमर्स मिरा रोड ठाणे जि. ठाणे 


मुंबई २387१८२६३1 | डॉ. किरण पाटील एज्युकेशनल ट्रस्ट द्वारा कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित एस.व्हि.पी . ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स आय सी. कॉलनी लिंक रोड बोरीवली , 


५५ 2870०0९४४३] |इंडियन नेशन हुमन डेव्हलपमेंट इंटरगेटिव्ह क्रॉप सायन्स 
असोसिध्छान पंढरपुर द्वारा संचलित राजाराम 
ज्युनिअर कॉलेज राजाराम ज्यु कॉलेज पंढरपुर 
जि. सोलापूर 


५८ | औरंगाबाद | PBFAecg2T इलेक्ट्रॉनिक्स 


द्वारा संचलित कॉम्प्युटर सायन्स 

ऑईस्टर इंटरनॅशनल स्कुल औरंगाबाद ता. जि. | 

अमरावती | २87१७२२४ |यवतमाळ जिल्हा अखिल कुणबी समाज यवतमाळ | फ्रेश वाटर फिश 
गि द्वारा संचलित मॉर्डन पब्लीक स्कुल उमरखेड जि. कल्वर 


यवतमाळ 


पुणे ।7?85१९८९७ |डा. डी. वाय. पाटील पतिष्ठाण द्वारा संचलित डॉ. | काम्प्युटर सायन्स 

डी. वाय. पाटील आर्टस , कॉमर्स अँड सायन्स , 
सालोखे नगर कोल्हापूर , जि. कोल्हापूर 

अमरावती | 787१९८५२३1 [स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशिय Wal वॉटर Mar 
शिक्षण संस्था द्वारा संचलित गुंजकर कॉमर्स कल्चर 
कॉलेज, वामन नगर खामगांव ता. खामगांव जि. 
बुलढाणा 

अमरावती | PBFA AST |जागृत नवयुग शिक्षण संस्था वरुड द्वारा संचलित । फ्रेश वॉटर har 
जागृत सायन्स ज्युनिअर कॉलेज वरुड ता. वरुड कल्वर 
जि . अमरावती 

औरंगाबाद | २85०0९९८०1] |पंडीत दिनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठाण द्वारा TT सायन्स 
संचलित राणी लक्ष्मीबाई ज्युनिअर कॉलेज 
वसंतनर नांदेड ता. जि. नांदेड 


| 
he 
| 
| 
| 
_! 
i 
अखिल सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अल HIT सायन्स | 
अझीझ इंटरनॅशनल प्रायमरी अँड सेकेंडरी अँड 
हायर सेंकेंडरी अँड ज्युनिअर कॉलेज. महालजा ता 
. नांदेड जि. नांदेड 
८ ० 
वि 
एक पका 
नि 
णि 
हिं 
|... 
4 


औरंगाबाद | 37१९९४५ |अखिल सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळचे अल 
अझिझ ज्युनिअर कॉलेज , गणेश नगर जंगमवाडी , | कॉम्प्युटर सायन्स 
ता. जि. नांदेड निळं 

नागपुर |?87१९१७७ | श्री गुरुदेव शिक्षण प्रसारक संस्था द्वारा संचलित =| कॉम्प्युटर सायन्स 

भन्साली ज्युनिअर कॉलेज टाकळी , ता. सावनेर 
जि. नागपूर 

औरंगाबाद | ?87१९९८५ |अखिल सेवाभावी शिक्षण मंडळावे ब्लु बेल्स 
इंटरनॅशनल प्रायमरी सेकेंडरी अंड हायर सकेंडरी | कॉम्प्युटर सायन्स 
स्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज महालजा ता. जि. निवन 


नागपुर ।?85०९८७१] | दिलीप जाधव शिक्षण संस्था द्वारा संचलित प्रिया | काम्प्युटर सायन्स 
विहार इंग्लिश अँड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स 
दुर्गा नगर हिंगणा रोड नागपूर 
पुणे २237१४३७५1 हांडे देशमुख बहुजन विद्या प्रतिष्ठाण द्वारा संचलित | हाटीकल्वर 
| हांडे देशमुख हायटेक सकुल अँड ज्युनिअर 


कॉलेज आलेफाटा ता . जुन्नर जि. पुणे 


पुणे 287१७२५६ |नातुपुते एज्युकेशन सोसायटी नातेपुते द्वारा क्रॉप सायन्स 
संचलित डॉ. बी.जे.दाते प्रशाला अँड ज्यु कॉलेज 


नातेपुते ता . मालशरीस जि.सोलापूर 


मुंबई 2870०0९७४१] | पेस Weyer ट्रस्टचे पेस ज्युनिअर कॉलेज  ।काम्प्युटर सायन्स 
कल्याण ता. कल्याण जि. ठाणे 


2870०९७३९1 | पेस एज्युकेशनन ट्रस्टचे पेस ज्युनिअर कॉलेज  ।काम्प्युटर सायन्स 


2२87१७३४४1] | सेंट ग्रेगोरीअस चॅरीटेबटल ट्रस्ट द्वारा संचलित Hirer सायन्स 
सेंट ग्रेगोरीअस पब्लीक स्कुल अँड ज्युनिअर 
कॉलेज एसीसी रोड लोक एव्हरेस्ट मुलुड (प) 


2370०0०३९२] |यु. एस ओसवाल एज्युकेशन सोसायटी द्वारा कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित यु.एस ओसवाल इंग्लीश अकॅडमी 
,ओसवाल नगरी, सेंट्रल पार्क. नालासोपारा (पुर्व) 
ता .वसई . जि.ठाणे. 


PBFoodouT | पेस एज्युकेशन ट्रस्टचे पेस ज्युनिअर कॉलेज  ।कॉम्प्युटर सायन्स 
जयभद्र व्हिला एस.व्हि.पी.डी. रोड बोरीवली (वेस्ट 


) मुंबई 


२87०९५७१] |सेंट मेरीज कान्वेट सोसायटी अलीबाग द्वारा कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित सेंट मेरी कॉन्वेट हायर सेंकेंडरी स्कुल 
अँड ज्युनिअर कॉलेज चेंधरे , अलिबाग 
जि.रायगड 


अमरावती | ?85००३१९॥ |i शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी केनवड द्वारा क्रॉप सायन्स 
संचलित शिवाजी ज्युनिअर कॉलेज जऊलका रे 
ता. मालेगांव जि. वाशिम 


माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन सस्थेंत नविन / अधिकच्या 
तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शैक्षणिक सत्र २०२०-२०२१ या शैक्षणिक सत्रापासुन मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थाची यादी. 


अ.क्र. ।विभागाचे।| ऑनलाईन नोंदणी |संस्थेचे नाव 


पुणे 
चेतन दत्ताजी गायकवाड विद्यालय 
मेतगुताड ता. महाबळेश्वर जि. सातारा. 


2२225१७५७७  ।विद्याप्रतिष्ठाण मराठी मेडीयम स्कुल 
बारामती जि. पुणे 


